महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा 
प्रकल्पाकरीता सेवा पुरवठादाराची दहा 
वर्षाच्या कालावधीकरीता पीपीपी तत्वावर 
नेमणूक करण्याकरीता ई-निविदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः ईएमएस -२०२३/प्र.क्र.०२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- राआसो/ईएमएस/०१-०३/२३, 
दि.०३.०४.२०२३ 


२) मा.मंत्रीमंडळाचा निर्णय दिनांक-२१ जुलै,२०२३ आणि इतिवृत्त दि.२७ जुले,२०२३. 


प्रस्तावना: 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) २५५ अँडव्हान्स सर्पोटिंग 


रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १२७४ बेसीक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका (बीएळएस) BRAT एकूण १५२९ 
रुग्णवाहिकां , नवजात अर्भक रुग्णवाहिका, बोट रुग्णवाहिका, मोटारबाईक आपत्कालीन सेवा वाहन राज्यात 
सुरु करण्याकरीता सेवापुरवठादाराची नेमणूक करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा प्रकल्पातंर्गत २५५ अँंडव्हान्स लाईफ सर्पोटिंग 


रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १२७४ बेसीक लाईफ सपोर्टींग रुग्णवाहिका (बीएलएस) SPA एकूण 


१५२९ रुग्णवाहिकां, नवजात अर्भक रुग्णवाहिका-३६, बोट रुग्णवाहिका-२५, मोटारबाईक-१९६ या 


प्रकारे विविध आपत्कालीन सेवा वाहन या माध्यमाव्दारे आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा पुरवठादाराची १० 


वर्षाकरीता पीपीपी तत्वावर नेमूणक करण्याकरीता होणाऱ्या रु.७५९,५६,५१,१९०/- (अक्षरी रु. सातशे 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२३/प्र.क्र.०२/आरोग्य 3 


एकोणसाठ कोटी छप्पन्न लाख एकावन्न हजार UHpal नव्वद फक्त) इतक्या अंदाजित रक्कमेच्या वार्षिक 


खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. 
खर्चाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 
भांडवली 
प्रती एकूण खर्चाची १० 
वां रुग्ण- | रुग्णवाहिका | रुग्णवाहिकांचा वर्षात 
अनु.क्र वाहिका | भांडवली | भांडवली खर्च | विभागाणी 
तपशिल अंदाणित 
संख्या खर्च ( केल्यास 
(अंदाजित) (3 x 8) होणारी 
रक्‍कम 


आपत्कालीन 
वैद्यकीय 
सेवा 
रुग्णवाहिका 


नवजात 
अर्भक 


_४_| 


४८७१७९० | १२४२३०६४५० | १२४२३०६४५ 


A 

२ 
त. ३०२७७४५ ३८५७३४७१३० | ३८५७३४७१३ 
ica 1944 anata (ta 


42000000 3840000000 84000000 


४८७१७९० १७५२३८४४४० १७५६२३८४४४ 


a 


अटी व शरर्ती-: 


महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा भांडवली व आवर्ती 


आवर्ती आवर्ती खर्च एकूण 
खर्च प्रती वार्षिक बाह्मस्रोताद्वारे 
रुग्ण- (अंदाजित) । अपेक्षित वार्षिक 
वाहिका खर्च (अंदाजित) 
(६--८) 
(3x9) 


ii 
५२८२५५४३६८ | ५६६८२८९०८१ 


वि 0040 
६४९९९८ | १९४९९९४०० २३९९९९५४०० 


३४५५३६ 


३७०४८५ | १६००४९५६२० 


१) 


सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये वार्षिक खर्च 


१०.०० लक्षापेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात 


आले आहे. परंतु, शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१७ 


अन्वये वस्तू व सेवा खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GEM) पोर्टल अनुसरायाची 


कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी, सदर पोर्टलवर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२३/प्र.क्र.०२/आरोग्य 3 


8. 


प्रतिसाद न मिळाल्यास शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग दि.०१.१२.२०१६ 
नुसार कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या २५५ अँडव्हान्स सर्पोटींग 
रुग्णवाहिका (एएलएस) आणि १२७४ बेसीक लाईफ सपोटींग रुग्णवाहिका (बीएलएस) 
अश्या एकूण १५२९ रुग्णवाहिकांसाठी सेवा, नवजात अर्भक रुग्णवाहिका-३६ , मोटरबाईक 
आपत्कालीन वाहन-१९६, बोट रुग्णवाहिका-२५ या सेवांकरीता सेवापुरवठादाराची नेमणूक 
करणे या बाबींची आवश्‍्‌यकता/मागणी यांची शहानिशा/खातरजमा करण्यात आलेली असून 
प्रस्तावित खरेदीचे प्रमाण (Quantity) मागणीनुसार योग्य आहे. 

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकिय सेवा प्रकल्पांतर्गत विविध माध्यमाव्दारे रुग्णांना सेवा 
देण्याकरीता सेवा पुरवठादाराची नेमणूक करणे या बाबींची रुग्णसेवेसाठी आवश्‍यकता 
असून या बाबींचा विनियोग विहीत मुदतीत करण्यात येणार आहे. 

वरील बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी तयार केलेले 
असून ते गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
Sa रितीने तयार करण्यात येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देतांना प्रस्तावित खरेदीचे दर अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

सदर सेवा/सुविधेची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रविअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


यावरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, इतर 


खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) 


(१०) - ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, (२२१०४६८९) - १३ - 


कार्यालयीन खर्च या मुख्य लेखाशिर्षातून चाळू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


DRA निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.०२/आरोग्य 3 


घ्‌. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 


सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 


अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


&. 


विषय क्रं.१२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/१9॥॥8.90०५९.॥ या 


सदर झासन निर्णय मा.राज्य मंत्रिमंडळाची दि. २१ जुले, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०४१२१२५०४५१७ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


संचालक-१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


त आहे. 


ASHOK 
MAROTI 
ATRAM 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 
ATRAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4b 
ef92b6886b147679a5af5a494e26868 
9ab8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA3 
4324CEA1A547AA04FODA0794A00BE 
E126E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM 


(अशोक आठीर्मे 12:53:19 --05'30' 
र 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री (आरोग्य),महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
महाळलेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये राज्यस्तर), मुंबई. 


१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 


११. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१२. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


